राज्य योजना सन २०२१-२२ 

गोरेवाडा येथील प्रस्तावित प्राणी संग्रहालयाची 
प्राथमिक कामे (४४०६-३८५८) या योजनेंतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. ३०४/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. ३०४/फ-१, 
दिनांक २९.०३.२०२२. 

शासन निर्णय :- 


संदर्भीय शासन निर्णयान्वये गोरेवाडा येथील प्रस्तावित प्राणी संग्रहालयाची प्राथमिक कामे 
(४४०६-३८५८) या लेखाशिर्षांतर्गत काही अटींच्या अधिन राहून रु. ९३९.९१ लक्ष खर्च करण्यास 
परवानगी दण्यात आली आहे. त्यापैकी खालील अट रद्द करण्यात येत आहे. 


रद्द करावयाची अट :- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी नागपूर जिल्ह्यातील गोरेवाडा येथिल प्रस्तावित प्राणीसंग्रहाळयाची प्राथमिक 
कामे करण्याकरिता शासनाकडून अपेक्षित व्हायबीलीटी गॅप फंडींग यापूर्वी देण्यात आलेले नाही 
याची खातरजमा करुनच निधी वितरीत करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१७११५५५३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने 7 
SIDDESH TUKARAM 


SAWARDEKAR _ 
(RIESST सांवर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत, 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, एफ.डी.सी.एम.ली., नागपूर. 

. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

५. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKK 


C Av AD -5 


